वाचा :- 
. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 


सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता 
देण्याबाबत.- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी 
मर्या.नागपूर, जि. नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.२६/टेक्स१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


दि.११.०८.१९९३. 


. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 


दि.२४.३.१९९९. 


. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१२००/प्र.क्र.१५३/टेक्स-१, 


दि.१३.६.२०००. 


. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०८/प्र.क्र.९१/टेक्स-१(आ), 


दि.३०.०६.२०११. 


. शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-१२१५/प्र.क्र.७३/ टेक्स-१(अ), 


दि.३०.०१.२०१६ 


. शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(अ), 


दि.१०.०७.२०१७. 


, शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-१२१५/प्र.क्र.५०/ टेक्स-१ 


(31), दि.१७.६.२०२१. 


., शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-१२२३/प्र.क्र.८/ टेक्स-१ (ब), 


दि.२६.७.२०२३. 


. आयुक्त,वस्रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या ६(१/सूतगि/प्रकल्प/डॉ.बाबासाहेब 


आंबेडकर नाग./३७६९/२०२३२, दि.४.८.२०२३. 


१०.आयुक्‍्त,वस्त्रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र कार्या-६(१) (सूतगि)/प्रकल्प/ डॉ. बाबासाहेब 


आंबेडकर नाग. /१२७५/२०२३, दिनांक ०५.०३.२०२४. 


११.शासन पत्र क्र. सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग क्र: बैठक-१५२३/प्र.क्र.८०/टेक्स-१(आ), 


दिनांक ०६.०३.२०२४ (इतिवृत्त) 


१२.शासन निर्णय,सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-१२२२/प्र.क्र.८/टेक्स-१ 


(ब), दि.११.३.२०२३ 


१३.शासन पत्र, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: बैठक-१५२३/प्र.क्र.८०/टेक्स-१(अ), 


दिनांक ११.०३.२०२४. (सुकाणू समिती इतिवृत्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.२६/टेक्स१ (31) 


प्रस्तावना :- 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या.नागपूर, जि. नागपूर 
या सूतगिरणीची नोंदणी दि.१२.०६.२००१ रोजी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
एनपीजी/पीआरजी/ए/डिएच-१२ असा आहे. सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र नागपूर जिल्हयापूरते 
मर्यादित आहे. शासन निर्णय दिनांक ३१.०७.२०१४ अन्वये सूतगिरणीचा बाराव्या पंचवार्षिक 
योजनेत समावेहा करुन शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली होती. शासनाने 
दि.३०.०६.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या प्रकल्प 
अहवालाची सुधारीत किंमत रु.६१७४.२४ लाख इतकी निश्चित केली आहे. त्यानुसार शासन 
निर्णय दिनांक ३०.०१.२०१६ अन्वये शासनाने या सूतगिरणीच्या रु.६१७४.२४ लाख प्रकल्प 
किंमतीस मान्यता दिलेली आहे. सदर प्रकल्प अहवाल किंमतीनुसार सूतगिरणीस आत्तापर्यंत 
रु.२६७३.५४ लाख (९६%) इतके शासकीय भागभांडवल अदा केलेले आहे. 
२. शासन निर्णय दिनांक १७.०६.२०२१ अन्वये सहकारी सूतगिरण्यांचा प्रकल्प अहवाल 
रु.८०.९० कोटीच्या सहकारी सूतगिरणीची प्रकल्प किंमत रु.८०.९० कोटी इतकी निश्चित 
करण्यास मान्यता दिलेली आहे. तसेच, शासन निर्णय दिनांक २६.०७.२०२३ अन्वये सहकारी 
सूतगिरण्यांचा प्रकल्प अहवाल रु.८०.९० कोटीच्या मर्यादेत प्रो-रेटा पध्दतीने निश्चित 
करणेसाठी सुधारित कार्यपध्दती निश्चित करण्यात मान्यता देण्या आळेळी आहे. सदर 
शासन निर्णयामध्ये दिनांक ११.३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात 
आलेली आहे. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) यांनी दिनांक ४.८.२०२३ अन्वये सदर सूतगिरणीचा 
सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार 
मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांनी सदर प्रकल्प अहवाल सुधारीत करण्याविषयी सुकाणु समितीची 
बैठक दिनांक ६.३.२०२४ रोजी आयोजित केली. त्यास अनुसरुन आयुक्‍त (Tara) यांनी 
दिनांक ५.३.२०२४ अन्वये सदर सूतगिरणीचा सध्याचे प्रकल्प अहवाल रु.८०९०.०० 
लाखाच्या मर्यादेत प्रो-रेटा पध्दतीने निश्चित करुन रुपये ७८३८.४४ लाख किंमतीचा सुधारित 
प्रकल्प अहवाल पुन्हा मान्यतेसाठी सादर केला. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखालील 
सुकाणू समितीच्या दि.०६.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या.नागपूर, जि. नागपूर या सूतगिरणीच्या सुधारित 
प्रकल्प अहवालात दर्शविलेल्या किंमतीबाबत चर्चा करुन रु. ७८३८.४४ लाख किंमतीचा 
प्रकल्प अहवालास अंतीम मान्यता अटीच्या अधीन राहून देण्याबाबतचा निर्णय झाला. 
त्यानुसार सदर सुतगिरणीचा प्रकल्प अहवाल सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या.नागपूर, जि. नागपूर 
या सूतगिरणीची सध्याची रु.६१७४.२४ लाख रक्कमेची प्रकल्प किंमत रु.८०९०.०० लाख 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.२६/टेक्स१ (31) 


किंमतीच्या मर्यादेत प्रो-रेटा नुसार रु. ७८३८.४४ लाख इतक्या रक्कमेच्या सुधारित प्रकल्प 


किंमतीस खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे : - 


“डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., नागपूर 


जि.नागपूर या सूतगिरणीने सध्याच्या मंजूर प्रकल्प अहवाल किंमतीनुसार उभारावयाची 4% 
सभासद भागभांडवलाची रक्‍कम व प्रकल्पाच्या ५०% मुदती कर्जाची रक्‍कम उभारुन 
प्रकल्पावर खर्च केल्यानंतरच सूतगिरणीस सुधारित प्रकल्प अहवाल रुपये ७८३८.४४ लाख 


किंमतीच्या मर्यादेत देय असलेले उर्वरित शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल.” 


2. 


3. 
राहील. 


सदर सुतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक राहतील. 


. सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून 


घ्यावा व त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 

शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या 
अटीमध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली 
असून सदरची सुधारणा या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहील. 


. सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक कर्ज देणार आहे, त्या बँकेचे कर्ज 


मंजूर करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 


. सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाही 


प्रगती अहवाल आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास 
सादर करावा. 


. सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत सूतगिरणीने 


तसेच आयुक्त TAIT ATER यांनी दक्षता घ्यावी. 


. सदर सूतगिरणी मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्याने शासनाने भविष्यात काही 


HEV ATA घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 

दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 
शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक 
राहील. 

या सूतगिरणीचे सभासद भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल यांचे प्रमाण १:९ असे 
त्यानुसार सूतगिरणीने सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध 


करावयाचा आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.२६/टेक्स१ (31) 


(रुपये लाखात) 


अ. क्र. तपशिल प्रकल्प किंमतीनुसार उभारावयाची रक्‍कम रुपये 
निज सभासद भाग भांडवल (५%) ३९१.९२ 
२ शासकीय भागभांडवल (४५%) ३५२७.३० 
३ दीर्घ मुदती कर्ज (५०%) ३९१९.२२ 
एकूण ७८३८.४४ 


४. या सूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतुदीचा तपज्षील खालीलप्रमाणे 


राहील व त्यामर्यादेत या सूतगिरणीने खर्च करणे सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र तपशिल मंजूर मुळ प्रकल्प  दि.१७.६.२०२१ प्रो-राटा पध्दतीने 
अहवालानुसार रोजीच्या हासन केलेली प्रकल्पाची 
निर्णयानुसार सुधारित सुधारित किंमत 
प्रकल्प अहवाल किंमत 
fa जमीन व जमीन सुधारणा ५८.०६ १७२.०० ८२.०० 
२ फॅक्टरी इमारत व इतर १२१५.३० १९०८.४५ १८४६.२७ 
बांधकाम 
३ प्लॅट अँड मशिनरी ३१०२.७८ ४०६७.२९ ४०६७.२९ 
8 इतर कायम मालमत्ता ८४५.०० ९११.०० ८४०.२५ 
ष्‌ स्टोअर्स व स्पेअर्स ६१.०० ८८.८७ ८८.८७ 
न प्रिऑपरेटिव्ह खर्च २०८.१६ १८७.०० १८६.५० 
9 मार्जीन मनी ४१०.१७ ४११.१२ ४११.१२ 
८ कॉन्टीजंसी २७३.७७ 388.33 39§.98 
एकूण ६१७४.२४ ८०९०.०० (9232.88 


५. सूतगिरणीने रु. ७८३८.४४ लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी. 
शासनाकडून देय भागभांडवलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल. प्रकल्प 
पूर्ण करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च 


झाल्यास जास्तीची रक्‍कम सूतगिरणीने स्वनिधीतून उभी करणे आवश्‍यक राहील. प्रकल्पावर 


अतिरिक्त होणारा खर्च सूतगिरणीला स्वत: करावा लागेल. तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व 
स्थापत्य बांधकामासाठी शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ व दि.२८.०३.२०१८ नुसार मान्यता 


घ्यावी. सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व 
अनावश्‍यक खर्च टाळावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.२६/टेक्स१ (31) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/89॥[॥9.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५११५१४२०९०२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by SURYAKANT G GOLE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=807915039b19946107c26978f204a984f59902046b59 
aa4af1f7053ae69e9f74, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GGOLE sents teen 
(सुर्यकांत गोळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, TATE आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
९. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर. 
१०. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई-०१. 
१२. कार्यासन अधिकारी १६-सी /१७-सी, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 
१४. अध्यक्ष, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या.,नागपूर जि.नागपूर. 
१५. निवडनस्ती (टेक्स १ ()/(ब) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


